महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

क्र . ३५ ] मंगळवार , दिनांक २२ नोंव्हेबर २०२२ : अग्रहायण १ , शके १ ९ ४४ [ किंमत ०.०० रु . ] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 

भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


स्थळ : लातूर 
दिनांक : २२.११.२०२२ 


सत्यमेव जयते 


क्र . २०२२ / नपाप्र / निवडणूक / कक्ष -३ / कावि -१००३ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
३४१ ब -३ ( १ ) अन्वये अध्यक्षपदाची निवड झाल्यापासुन सात दिवसाचे आत नगर पंचायत सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचे प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी यांनी 
नगर पंचायत सदस्यांची विशेष सभा आयोजित करण्याची तरतुद असून महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व 
नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम २०१० व सुधारणा नियम २०१२ नुसार नियुक्त्यांची कार्यप्रणाली निश्चित करुन दिलेली असून मुळ नियमातील नियम ६ 
नुसार शक्य तितक्या लवकर नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची नावे जिल्हाधिकारी यांनी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी पाठवावयाची आहेत . 

त्याअर्थी उक्त अधिनियमान्वये व नियमान्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी पृथ्वीराज बी . पी . , जिल्हाधिकारी लातूर या द्वारे आदेशित करतो की , लातूर 
जिल्ह्यातील चाकूर , जळकोट व देवणी या तीन नगर पंचायतीच्या नामनिदेर्शित सदस्य पदाच्या निवडीसाठी दि . १४.०७.२०२२ , दि . ०१.११.२०२२ व 
दिनांक ०२.११.२०२२ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये खालील परिशिष्ट क मध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती या त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या नगर पंचायतीचे नामनिर्देशीत 
सदस्य म्हणून विद्यमान नगर पंचायतीच्या कालावधीकरिता नियुक्त झालेले आहेत . 


१ 


अ.क्र . नगर पंचायतीचे नामनिर्देशीत सदस्यांचे 

नाव 


चाकूर 
देवणी 


जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून 

( नगर प्रशासन विभाग ) 
आदेश 


जळकोट 


नाव 

श्री . रेड्डी नितीन गुणाजी 

| श्री योगेश नागनाथ ढगे 


| श्री किडे गजेंद्र धोंडीबाराव 


श्री . मोमीन अजीज 
| मियॉसाब 


पक्ष / गट / आघाडी 


प्रहार जनशक्ती पक्ष गट 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस , राष्ट्रवादी 

काँग्रेस पार्टी , अपक्ष 

जळकोट भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस व शिवसेना गट 
राष्ट्रवादी काँग्रेस व 
अपक्ष गट जळकोट 


पृथ्वीराज बी.पी. , 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


औ . भाग १ - अ ( असा ) -३५ 

१ 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


